नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० 
चा अभ्यास करण्याकरिता prea गट 
(Task Force) गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १२ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भः- शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३, 


दि. १६ ऑक्टोबर, २०२०. 


शासन पूरकपत्र: 


नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० चा अभ्यास करण्याकरिता उपरोक्‍त संदर्भाधीन 


शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या कार्यबल गटामध्ये डॉ. अभय वाघ, संचाळक, तंत्र 
शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची सदर कार्यबल गटाचे सदस्य सचिव तसेच खालील asia 


सदर कार्यबल गटामध्ये निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


अ.क्र मान्यवरांचे नाव पदनाम 

शि । डॉ. एस.बी. मुजुमदार, कुलपती, सिम्बॉयसिस | निमंत्रित सदस्य 
आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ, पुणे 

२. डॉ. अनिल पाटील, अध्यक्ष, रयत शिक्षण संस्था, | निमंत्रित सदस्य 
सातारा. 

३. Sl. अभय पेठे, अर्थतज्ञ आणि धोरणात्मक बाबींविषयी | निमंत्रित सदस्य 


सल्लागार, मुंबई 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२०१११२१७४३४३१७०८ असा आहे. हे पूरकपत्र 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pravinkumar Gulabrao Pawar 


Pravinkumar  : 

Gulabrao Pawar ? 
(प्रविणकुमार पवार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३ 


३. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

५. डॉ. रघुनाथ ARV AT महासंचालक, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, 
नवी दिल्ली. 

. डॉ.सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली 

. डॉ.सुहास पेडणेकर, कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

. प्रा.शशिकला वंजारी, कुलगुरु, एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई. 

. डॉ.प्रमोद येवले, कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

१०.डॉ.राजन वेळूकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

११.डॉ.विळास सपकाळ, माजी कुलगुरु, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, 

नागपूर. 

१२.प्रो. जी.डी. यादव, माजी कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था (ICT), मुंबई. 

१३.डॉ. विजय पाटील, कुलपती, डी.वाय.पाटील विद्यापीठ, नवी मुंबई. 

१४.डॉ. एस.बी. मुजुमदार, कुलपती, सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्र विद्यापीठ 

१५.डॉ. अनिल पाटील, अध्यक्ष, रयत शिक्षण संस्था, सातारा. 

१६.डॉ. अभय पेठे, अर्थतज्ञ आणि धोरणात्मक बाबींविषयी सल्लागार, मुंबई 

१७.श्री. नितीन पुजार, आंतरराष्ट्रीय सल्लागा 

१८. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई 

१९. श्री.निरंजन हिरानंदानी, कुलाधिकारी, हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ, मुंबई. 

२०. श्री. भारत अहुजा, संचालक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे (0057) 

२१. डॉ.देवीदास गोल्हार, प्राचार्य, मराठवाडा वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे. 

२२. श्री, मिलिंद साटम, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

२३. डॉ. अजित जोशी, शिक्षणतज्ञ, पार्ले टिळक व्यवस्थापन महाविद्यालय, मुंबई. 

२४. श्री. विजय कदम, संस्थापक विश्वस्त शिवविद्या प्रबोधीनी, मुंबई. 

२५.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 

२६.निवडनस्ती (विशि-३). 


mao (२ ७ & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


